सुधारित प्रकल्प अहवालास अंतीम 
मान्यता देण्याबाबत.- मातोश्री त्रिवेणी 
बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.,मोर्शी, ता.मोर्शी, जि.अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.६/टेक्स१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.०८.१९९३. 
२. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सूतगि ११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
F&.2¥.03.9888. 
३. शासन निर्णय,सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१(आ), 
दि.१३.०६.२०००. 
४. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स-१(अ) 
दि.३०.०६.२०११. 
५. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१४/प्र.क्र.१०७/टेक्स-१(अ) 
दि.१५.०२.२०१६. 
६. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२१६/प्र.क्र.६४/टेक्स-१(अ) 
दि.२६.१२.२०१६. 
७. शासन निर्णय,सहकार व TaN विभाग क्र.प्रकल्प-१२१३/प्र.क्र.५०/टेक्स-१(आ), 
दि.१७.०६.२०२१. 
८. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२२३/प्र.क्र.८/टेक्स- 
१ब,दि.२६.७.२०२३. 
९. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या-६(१) (सूतगि)/ प्रकल्प/मातोश्री त्रिवेणी 
बोंडे/१२७२/२०२४, दिनांक ०५.०३.२०२४. 
१०. शासन पत्र, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. बैठक १५२३/प्र.क्र.८०/टेक्स-१ 
(अ), दि. ११.०३.२०२४ (सुकाणू समिती इतिवृत्त) 
११. झासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ 
(ब), दि. ११.०३.२०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.६/टेक्स१ (अ) 


प्रस्तावना :- 
मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., मोर्शी, ता.मोर्शी, जि.अमरावती 


या सूतगिरणीची नोदणी दि.२९.०६.२०१५ रोजी करण्यात आली आहे. झासन निर्णय 
दि.१५.०२.२०१६ अन्वये या सूतगिरणीचा समावेडशा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत करून शासकीय 
अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आळी आहे. शासन निर्णय दि.२६.१२.२०१६ नुसार, 
सुतगिरणीचा प्रकल्प अहवाल रू.६१७४.२४ लाख इतका सुधारीत करण्यात आला आहे. 
शासनाने दि.१७.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची 
प्रकल्प किंमत रु.८०९०.०० लाख इतकी निश्चित केली आहे. शासनाने यापूर्वी अर्थसहाय्य 
HOA आठव्या, दहाव्या व बाराव्या पंचवार्षीक योजना काळातील ज्या सहकारी सूतगिरण्याचे 
प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत अज्ञा सहकारी सूतगिरण्यांना देखील प्रो-रेटा पध्दतीने 
रु.८०९०.०० लाख प्रकल्प किंमत लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयाच्या 
अनुषंगाने या सूतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई यांचेकडून २५५३६ 
चात्यांचा रू.७७२५.२० लाखांचा प्रकल्प तयार करून घेतला होता. त्यानुषंगाने आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दि.०५.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये रु.७७२५.२० लाख इतका सुधारित 
प्रकल्प अहवाल सुकाणू समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती या सूतगिरणीच्या सुधारीत प्रकल्प 
किंमत निश्चितीबाबत मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. ०६.०३.२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती या सूतगिरणीचा प्रकल्प अहवाल रूपये ७७२५.२० लाख 
इतका सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती 
या सूतगिरणीची सध्याची रु.६१७४.२४ लाख रक्कमेची प्रकल्प किंमत रु.८०९०.०० लाख 
किंमतीच्या मर्यादेत प्रो-रेटा नुसार रु. ७७२५.२० लाख इतक्या रक्कमेच्या सुधारित प्रकल्प 
किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे : - 

“मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. 
अमरावती या सूतगिरणीने सध्याच्या मंजूर प्रकल्प अहवाल किंमतीनुसार उभारावयाची ५% 
सभासद भागभांडवलाची रक्‍कम व प्रकल्पाच्या ५०% मुदती कर्जाची रक्‍कम उभारुन 
प्रकल्पावर खर्च केल्यानंतरच सूतगिरणीस सुधारित प्रकल्प अहवाल रूपये ७७२५.२० लाख 
किंमतीच्या मर्यादेत देय असलेले उर्वरित शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल.” 

२. सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 
१. सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून घ्यावा व 
त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.६/टेक्स१ (अ) 


3. 


शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ Fetes सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या 
अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून 
सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 


. सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज 


मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 

सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही 
प्रगती अहवाल आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर 
करावा. 


. सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने 


तसेच आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही अटी/शार्ती 


घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 

दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 
शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


या सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे 


राहील. त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 


४. 


अ. क्र. तपशिल प्रकल्प किंमतीनुसार उभारावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
pa सभासद भागभांडवल (4%) जी 
२ शासकीय भागभांडवल (४५%) ३४७६.३४ 
३ दिर्घ मुदती कर्ज (५०%) ३८६२.६० 
एकूण ७७२५.२० 


या सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा quater खालीलप्रमाणे राहील 


व त्यामर्यादेत या सूतगिरणीने खर्च करणे सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


(रुपये लाखात) 

अ. क्र. तपशिल मंजूर प्रकल्प | प्रकल्प अहवाल किंमत 'प्रो-रेटा पध्दतीने 

अहवालाप्रमाणे रू. ८०.९० कोटी निश्चित झालेला 

तरतूद सुधारीत प्रकल्प 

अहवाल किंमत 
| a | जमीन व जमीन सुधारणा ५८.०६ १७२.०० ६१.२६ 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर बांधकाम १२१५.३० १९०८.४५ १७५०.९४ 
३ we अँड मशिनरी ३१०२.७८ ४०६७.२९ ४०६७.२९ 
४ इतर कायम मालमत्ता ८४५.०० ९११.०० ८४६.०५ 
4 स्टोअर्स व स्पेअर्स ६१.०० ८८.८७ ८८.८७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.६४/टेक्स१ (अ) 


६ प्रिऑपरेटिव्ह खर्च २०८.१६ १८७.०० १४२.२० 
9 मार्जीन मनी ४१०.१७ ४११.१२ ४११.१२ 
८ कॉन्टीजंसी २७३.७७७ 388.33 ३४४.३३ 

एकूण ६१७४.२४.०० ८०९०.०० ७७२५.२० 


५. सूतगिरणीने रू. ७७२५.२० लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च झाल्यास 
जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर अतिरिक्त 
होणारा खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य 
बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता घ्यावी. 
सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक 
खर्च टाळावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५११४५३८१३०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by SURYAKANT 6 GOLE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=807915039b19946107¢26978f204a984f59902046b59a 
a4af1f7053ae69e9f74, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE90985096 
49852FFED3A3EFF7FO95B40AEA, cn=SURYAKANT G GOLE 
Date: 2024.03.15 11:57:21 +05'30' 

(सुर्यकांत गोळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, अमरावती. 
८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई-०१. 
१०. कार्यासन अधिकारी १६-स /१७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 
१२. अध्यक्ष, मातोश्री त्रिवेणी बोंडे महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. 
अमरावती 
१३. निवडनस्ती (टेक्स १ (अ) 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


